महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन 
करणेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८, दिनांक ३०.१२.२०२० 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आणि लेण्या-शिल्पे यांना त्यांच्या संवर्धनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा 


प्राप्त करुन देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा मानस असून त्यासाठी प्राचीन मंदिरे तसेच लेण्या-शिल्पे यांचा 
जीर्णोध्दार आणि संवर्धन करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) 
सोपविण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 
(MSRDC) स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देणेबाबतही मंत्रीमंडळाच्या दि.२३.१२.२०२० रोजी बैठकीत निर्णय 
घेण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाची नियुक्‍ती करण्यात आली. या कामासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध करणेबाबत प्रस्तावित होते. 


शासन परिपत्रक : 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या 


योजनेकरीता खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक | एच-०८ Demand No. । H-08 
४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील | 4059 Capital Outlay on Public Works 
भांडवली खर्च 
fee q कार्यालयीन इमारती 01] Office Buildings 
०५१ बांधकाम 051 Construction 
(२७) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास | (27) Grant in Aid to Maharashtra 
Stat Road _— Devel t 
महामंडळास सहाय्यक अनुदान des धत ग aa 
Corporation 
(२७) (०१) अध्यात्मिक स्थळांच्या जीर्णीध्दार (27) (01) Grant in Aid to Maharashtra 
Stat Road _— Devel t 
व विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य Sn ee eerie 
Corporation for Restoration and 
रस्ते विकास महामंडळास Development of Spiritual Places 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम) across State (Scheme) 
(40593143) 
(80483483) 


सदर शासन परिपत्रक नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५२/का.१४११, दिनांक 
११.०२.२०२१, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२/२१/अर्थ-१२, दिनांक २०.०२.२०२१ आणि 


शासन परिपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४०४/रस्ते-८ 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर यांचे क्र. TM / ७.॥ / 
U.O.R.-02/ 928, दि.१९.०५.२०२१ पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११७२४२९७५१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Rahul Giribuwa 


Rahul eeepc 
Girlbuwa = Sesser 
(राहुल गिरीबुवा) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 
२ 
३ 
४ 
षु 
& 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई . 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे रेक्लमेशान 
डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पिटलजवळ, के. सी. मार्ग, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई : ४०० ०५०. 
(७ आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प२/१२, व्यय-११) मंत्रालय, मुंबई . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ce CO OM SC Lica 


प्रत माहितीसाठी 
) स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(२) स्वीय सहाय्यक, सचिव (रस्ते/बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) निवडनस्ती (रस्ते-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


